RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक - ल 


असाधारण 


वर्ष ५, अंक ९ ७ ]] 


गुरुवार , 


ऑक्टोबर ३, २०१९ / आश्विन ११ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठ १ किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक २८५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे . 


. 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१ ९ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन ) अधिनियम , २०१७. 

क्रमांक एमएसए. ० ९ / २०१ ९ / प्र. क्र . २२ ९ / कामगार -१०. - महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन ) अधिनियम , 
२०१७ ( महा. ६१/२०१७), ( यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा करण्यात आलेला आहे) च्या कलम ११ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, असे आदेश देत आहे की , महाराष्ट्र राज्यात दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी विधानसभा 
सार्वत्रिक निवडणुका, २०१९ होत असल्याने, त्या त्या विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रांमध्ये, अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या दुकाने व आस्थापना वगळून , 
सर्व आस्थापना सकाळी ७-०० ते संध्याकाळी ६-०० या वेळात बंद ठेवण्यात याव्यात. तसेच त्या दिवशी बंद राहिलेल्या दुकाने/ आस्थापनांमधील 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कोणत्याही प्रकारची कपात करण्यात येऊ नये . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . श्रीकांत पुलकुंडवार, 

शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - ल - २८५-१ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATIONS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : I/ C DIRECTOR SHRINAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


